मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता 
गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत 
उपसा सिंचन उपविभाग, चंद्रपूर या उपविभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.६६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२.०५.२०१९. 


संदर्भ : १) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र.१२३१/ 
मुदतवाढ २०१८-१९/२०१९, दि.०२.०४.२०१९. 
२) शासन निर्णय क्र.सीओई २०१८/प्र.क्र.११/ज.वि., दि.०५.११.२०१८. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांनी सदर पत्रान्वये त्यांच्या कार्यालयांतर्गत 
अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता गडचिरोली पाटबंधारे विभागगडचिरोली , अंतर्गत उपसा सिंचन उपविभाग क्र.१, चंद्रपूर 
या उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते 
३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (ov) विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १७१)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.६६/जवि 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
आणि आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९०५०२१६३४४०३४२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Dnyandeo ON Sanden Anand aan, = IN 


OU = Water Ri 


Ananda Bagade Date: 2019.05.02 16:40:34 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
सोबत:- विवरणपत्र. 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 

३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

५. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर.(५प्रती) 

६. अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 

७. कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन 
उपविभाग क्र.१, चंद्रपूर 

८. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.६६/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई-२०१९/प्र.क्र.६६६/ज.वि. दिनांक :०२.०५.२०१९ चे 


विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन उपविभाग 
क्र.१, चंद्रपूर नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 
(दि.०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत पदांना मुदतवाढ) 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदे 

१ उप विभागीय अभियंता शका 
2 शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता ३ 
३ वरिष्ठ लिपीक शिकगगा 
8 लिपिक-नि-टंकलेखक ३ 
५ ।'अनुरेखक aa 
G वाहन चालक शा 
७ शिपाई २ 
८ चौकीदार a 

एकूण १३ 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 889906 

D n yan d eO DN: CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


A n a n d a B ag ad e iver ०52 16:40:52 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


